दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
नियम २३ अंतर्गत "तक्रार निवारण अधिकारी " 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३० /का.१, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०१९. 


शासन निर्णय : 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील नियम २३ नुसार तक्रारीच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास 
विभाग व विविध क्षेत्रीय कार्यालये यांचे स्तरावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार गट-अ संवर्गातील पेक्षा 
कमी नसलेला खालील अधिकाऱ्यांना "तक्रार निवारण अधिकारी " म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


कार्यालय संबंधित अधिकारी 
आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) सहसचिव / उप सचिव (आस्थापना 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक सह आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | सहआयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
पुणे संस्था, पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी | महाव्यवस्थापक (प्रशासन) 
आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 


अप्पर आयुक्‍त कार्यालय | उपआयुक्त,(प्रशासन) अप्पर आयुक्‍त 
ठाणे,नाशिक,अमरावती,नागपूर कार्यालय,ठाणे,नाशिक,अमरावती,नागपूर 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी 

प्रकल्प (सर्व) 


२. उपरोक्त संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील नियम 23 (१) (२) (3) व 
(४ नुसार कारवाई करावी. 
३. उपरोक्त सर्व कार्यालयांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार आवश्‍यक असलेली सर्व 
कारवाई तात्काळ करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१११९०११६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde री 
Subrao Narayan (७५५ orn ort 
st=Maharashtra, 
S h bo d Peniao~ffa7b5a27faed756019406272933cfa60dca1ebBabs48 
Inae 1000000 i 
(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३० /का.१, 


१०. 
१०. 
११: 
१२. 
१३; 
१४. 
१६५. 
१६: 
१७. 
१८. 
१९; 
२०. 
२१. 
२२. 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

अप्पर मुख्यसचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग सर्व 

मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

आयुक्‍त, अपंग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
सह सचिव / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंतारालय, मुंबई 

अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती का.क्र.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


